सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) स्थायी अग्निम 
रक्कमेत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५४/का.२४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी २०२३ 


वाचा :- वित्त विभाग,शा.नि.क्र.मआख-२०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दिनांक ८ मे २०१४ 


शासन निर्णय :- सामान्य प्रशासन विभाग हा मंत्रालयातील सर्वात मोठा विभाग आहे. विभागासाठी रुपये ५०००/- 
इतके स्थायी अग्निम मंजूर आहे. विभागातील तातडीच्या शासकीय कामासाठी अग्निमाची नेहमी विभागास 
आवशयकता भासत असते. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) लेखाशिर्ष २०५२००२५ मंत्रालयासाठी स्थायी अग्रिम रक्‍कम रुपये ५०००/- 
वरुन वाढवून ती रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) इतकी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय विभागप्रमुखांच्या 
मान्यतेने वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.३१८/२०२२/विनियम, दिनांक 
८/९/२०२२ अन्वये महालेखापालांच्या सल्याने स्थायी अग्रिमाची रक्‍कम निश्चित करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. 
त्यानुसार स्थायी अग्निम रक्‍कम रुपये 4000/- वरुन वाढवून ते रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) इतकी 
करण्यास महालेखापाल मुंबई यांनी त्यांचे पत्र H.TM/Ch.4/General Administration Department/UOR- 
१६३/१००१, दिनांक १५/२/२०२३ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) लेखाशिर्ष 20420024 मंत्रालयासाठी स्थायी अग्निम रक्‍कम रुपये ५०००/- 
वरुन वाढवून ते रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) इतका करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२७१६१०१०५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DILIP NANDKUMAR 
DESHPANDE 


(दिलीप देशपांडे ) 

उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
सर्व सह सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का.२६) रोखशाखा,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 
८. निवडनस्ती/का.२४,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


Cc “७ AD OO 


